महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक :- माशास्थ ३३१९/ प्र.क्र.४३४/एसएम-१ 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक :- १९ ऑगस्ट, २०२० 
प्रति, 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

लातूर विभाग, 

मल्टीपर्पज हायस्कूल आवार, 

गट साधना केंद्र इमारत गांधी चौक, 

लातूर-४३१ ५१२ 


विषय :- जयक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, कव्हा, जि.लातूर संचलित शिवाजी माध्यमिक 
विद्यालय, बिटरगाव, ता.रेणापूर, जि.लातूर शाळेच्या स्थलांतराबाबत. 

संदर्भ : १ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ART २०१२/(५९/१२) माशि-२, 

दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर यांचे क्र.शिउस/ला/मावि-२/१२३१/२०१८-१९, 

दिनांक १४ मार्च, २०१९ चे पत्र.. 

जयक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, कव्हा, जि.लातूर संचलित शिवाजी माध्यमिक विद्यालय, 
बिटरगाव, ता.रेणापूर, जि.लातूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, मजगे नगर, 
ता.जि.लातूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 

सदर प्रकरणी शाळा स्थलांतरबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयामधीळ निकषांची/कागदपत्रांची पूर्तता 
होत नसल्याने, शासन निर्णय, दिनांक ३१ जुले, २०१३ मधील निकषांची/ कागदपत्रांची पूर्तता होत 
नसल्याने, जयक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, कव्हा, जि.लातूर संचलित शिवाजी माध्यमिक विद्यालय, 
बिटरगाव, ता.रेणापूर, जि.लातूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक झाळेच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव 
अमान्य करण्यात येत आहे. 

सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१२४३१९४०२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
IN: 


Pravin Rajaram 
Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, लातूर 

अध्यक्ष/ सचिव, जयक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, कव्हा, जि.लातूर 

निवडनस्ती ( एसएम-१). 


mm C AV A -O 


